अभियोग संचालनालयाच्या कार्यालयातील 
सरकारी अभियोक्त्यांच्या देशांतर्गत प्रवास 
भत्ता अदा करण्याकरिता रू.१३.४३ लाख या 
खर्चास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३४३/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ८ जानेवारी, २०१४ 


वाचा :- dae, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांचे क्रमांक : अर्थसं /४/ 
२३८०/२०१३, दिनांक १९.१०.२०१३ चे पत्र 


शासन निर्णय :- सरकारी अभियोक्त्यांच्या प्रशासकिय कारणास्तव बदल्या करणे बंधनकारक 
असल्याने प्रत्येक वर्षी बदल्या केल्या जातात. त्यामुळे त्यांना बदली प्रवास खर्च अदा करावा लागतो. 
तसेच संचालनालयाअंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना 
सेवानिवृत्तीनंतर स्वग्नामी जाण्याकरिता प्रवास खर्च अदा करावा लागतो. तसेच सरकारी अभियोक्त्यांच्या 
पदोन्नतीने झालेल्या बदलीमुळे प्रवास खर्च अदा करावा लागतो. त्याचप्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी यांनी 
कार्यालयीन कामानिमित्त केलेल्या प्रवासाचा खर्च भागविण्यासाठी प्रवास खर्च संबंधितांना द्यावा लागतो. 
या व्यतिरिक्त जिल्हा स्तरावरील सरकारी अभियोक्त्यांना नागपूर व उत्तन व ठाणे येथे प्रशिक्षण देण्यात 
येते. त्यामुळे सहभागी झालेल्या प्रशिक्षाणार्थी अभियोक्त्यांना जाणे येणेकरिता प्रवास खर्च करावा लागतो. 
इतरही कार्यालयीन कामानिमित्त अधिकारी /कर्मचारी यांना कराव्या लागणा-या प्रवासाकरिता प्रवास 
खर्च देणे आवश्‍यक आहे. शासनाने सन २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात प्रवास खर्च अदा करण्यासाठी 
पुरेसे अनुदान मंजूर केलेले नसल्याने, यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी पुरवणी 
मागणीचा प्रस्ताव संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
सादर केला आहे. त्याप्रमाणे डिसेंबर,२०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या 
रु.१३.४३ लाख या रक्कमेच्या पूरक मागणीच्या प्रस्तावास विधीमंडळाने मान्यता दिली असून, याबाबत 
महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम,२०१३ ( सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२७) 
म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४ दिनांक २०.१२.२०१३ मध्ये प्रसिध्द करण्यासाठी 
एकूण १३.४३ लाख (रुपये तेरा लाख त्र्येचाळीस हजार फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधीन 
राहून संचालक, अभियोग संचालनालय यांना या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे 

१) पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर झालेला निधी ज्या बाबीकरीता उपलब्ध झालेला आहे, त्याच बाबींवर 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

२) वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या मासिक निधी विवरणपत्रानुसार सदर खर्च होईल, याची दक्षता 
घ्यावी.. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३४३/पोल-१० 


३) अभियोग संचालनालयाच्या अधिनस्त अधिकारी/ कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेला 
देशांतर्गत प्रवास खर्च संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडून 
यापूर्वी प्रदान करण्यात आलेला नाही, याबाबतची खात्री केल्यानंतरच देयके विहित कालावधीत 
कोषागारात सादर करावीत. 

२. या बाबीवरील खर्च मागणी क्रमांक बी-१, प्रधान शिर्ष-२०१४ न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व 
समुपदेशी या मुख्य लेखाशिर्षाखाली (००) (०१) संचालक, सरकारी अभियोग (२०१४ ००२९) ११- 
देशांतर्गत प्रवास खर्च (योजनेत्तर) या तपज्ीीलवार लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५६३/२०१३/व्यय-७, दिनांक 
२६.११.२०१३ व ६८९/१२/अर्थसं-११, दिनांक 04.92.2093 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०१०८१७३८०५१९२९ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajinkya कका 
Vasant We 
Bagade 

(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/२, नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/२, नागपूर 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

७. वित्त विभाग (अर्थसं-११), मंत्राळय, मुंबई 

८ 

र 


. कार्यासन (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
, निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


